केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत 
राष्ट्रीय संसर्गजन्य रोग नियंत्रण 
कार्यक्रमाकरीता सर्वसाधारण वर्गवारी 
(General) करीता सन २०१८-१९ मधील केंद्र 
हिऱड्यापोटी रू.५४०२.०० लक्ष व राज्य 
हिऱड्यापोटी  रु.३१६५.०० लक्ष अनुदान 
वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय शुध्दिपत्रक क्रमांकः एनएचएम-०९१८/प्र.क्र.४३८/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत 
नवीन मंत्रालय, मुंबई Yoo ००१. 
दिनांक : १४ डिसेंबर, २०१८. 


वाचा :- 

१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक ०२/०४/२०१८. 

२) केंद्र शासनाचे पत्र क्र. ७.२७०१८/०१/२०१८-॥॥-॥/॥--, दिनांक २० जून, २०१८. 

३) केंद्र शासनाचे पत्र क्र. ७.२७०१८/०१/२०१८-॥॥-॥॥--€, दिनांक ६ ऑगस्ट, २०१८. 

४) संचालक, वित्त व लेखा, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान यांचे क्र.राआसोम/एफएमजी/ कें. 
रा.हि./४९६४५-६५२/२०१८-१९, दिनांक २८ ऑगस्ट, २०१८. 

५) समक्रमांक शासन निर्णय दिनांक १५ ऑक्टोबर, २०१८. 


शासन निर्णय शुध्दिपत्रक :- 


संदर्भ क्र. ५ अन्वये दिनांक १५ ऑक्टोबर, २०१८ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद १ रद्द 


) 
) 
) 
) 


करण्यात येत असून सदरहू परिच्छेद खालीलप्रमाणे वाचावा. 


“केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यान्वित असलेल्या राष्ट्रीय संसर्गजन्य रोग 


नियंत्रण (NCD) कार्यक्रमाकरीता सर्वसाधारण वर्गवारी (General) करीता सन २०१८-१९ या 


आर्थिक वर्षासाठी केंद्र शासनाने त्यांचा ६० टक्के हिस्सा सुधारीत राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम 


(RNTCP) करीता रु. ५१४३.०० लक्ष व राष्ट्रीय कुष्ठरोग निर्मुलन कार्यक्रम (NLEP) करीता रु. 


२५९.०० लक्ष अशी एकूण रु.५४०२.०० लक्ष एवढी अर्थसंकल्पिय तरतुद केलेळी आहे. त्यास 


शासन निर्णय शुध्दिपत्रक क्रमांकः एनएचएम-०९१८/प्र.क्र.४३८/आरोग्य-७ 


अनुसरुन राज्य शासनाने ४० टक्के हिऊ्यापोटी सुधारीत राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम 


(RNTCP) करीता रु. ३०००.०० लक्ष व राष्ट्रीय कुष्ठरोग निर्मुलन कार्यक्रम (NLEP) करीता रु. 


१६५.०० लक्ष Ball एकूण रु. ३१६५.०० लक्ष एवढी अर्थसंकल्पिय तरतुद केलेली आहे. राष्ट्रीय 


आरोग्य अभियान अंतर्गत सर्वसाधारण वर्गवारी (Greneral) करीता रु.५४०२.०० लक्ष (रुपये पाच 


हजार चारशे दोन लक्ष फक्त) इतकी रक्‍कम ६०% केंद्र हिस्सा म्हणून तर त्यास समरुप ४०% 


म्हणजेच रु.३१६५.०० लक्ष (रुपये तीन हजार एकशे पासष्ट लक्ष फक्त) इतका राज्य हिस्सा राज्य 


आरोग्य सोसायटीस उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 


२. त्याचप्रमाणे सदरहू शासन निर्णयातील परिच्छेद-१ मधील Yo % राज्य शासनाच्या हिउऱ्याचा 


THAT खालीलप्रमाणे वाचावा. 
४०% राज्य हिस्सा 
a अर्थसंकल्पिय । वितरीत 
a तपशील लेखाशिर्ष तरतुद रक्‍कम 
(रु. लाखात) । (रु. लाखात) 
२२१०, वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, 
८०० इतर खर्च केंद्र पुरस्कृत योजना 
: (०१)(२२) री सुधारीत राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण क त |i bese गातात 
कार्यक्रम केंद्र पुरस्कृत योजना (राज्य हिस्सा ४०%) 
(कार्यक्रम) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 
२२१०, वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, 
८०० इतर खर्च केंद्र पुरस्कृत योजना 
2 | (०१)(२६) राष्ट्रीय कुष्ठरोग निर्मूलन कार्यक्रम केंद्र | २२१०२५५ १६५.०० 
पुरस्कृत योजना (राज्य हिस्सा ४०%) (कार्यक्रम) क्या 
३१, सहायक अनुदाने 
३१६५.०० । ३१६५.०० 


३. तसेच, परिच्छेद क्र. ४ पुढीलप्रमाणे वाचावा. “वित्त विभागाच्या दिनांक २ एप्रिळ, २०१८ 


सोबतच्या परिशिष्टामधील अनु.क्र.८ मधील मुद्दा क्र.१ ते १० मधील अटींची व शार्तीची पुर्तता होत 


असल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. यापुर्वी वितरीत केलेल्या निधीच्या अनुषंगाने राज्य आरोग्य 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय शुध्दिपत्रक क्रमांकः एनएचएम-०९१८/प्र.क्र.४३८/आरोग्य-७ 


सोसायटीच्या लेखापरिक्षणामध्ये कोणतेही गंभीर आक्षेप घेतलेले नाहीत. सदर प्रस्तावावरील 


वितरीत करण्यात येणारा निधी पुरवठादाराच्या खात्यात थेट जमा होणार आहे. सदर प्रस्तावात 


वस्तू खरेदी प्रस्ताव तसेच, भांडवली वस्तू खरेदीचा समावेश नाही. सदर कार्यक्रमांच्या संबंधित 


लेखाशिर्षाखाली एक वर्ष जूने संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. शासनाच्या धोरणानुसार सदर 


प्रस्तावावरिळ निधी राज्य आरोग्य सोसायटीच्या स्वतंत्र बॅक खात्यात जमा करुन खर्च करण्यात 


येणार आहे असे प्रमाणित करण्यात येत आहे.” 


Ge सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्र. २०१८१२१४१५१६४३४२१७ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by 5. A. 


S A Pedgaonkar 
/ . DN: CN = S. A. Pedgaonkar, C = 
IN, S = Maharashtra, O = 


P e d (1 १0 al ka Government Of Maharashtra, OU 
= Social Justice And Special 
Assistance Department 
Date: 2018.12.14 16:55:54 +05'30' 


(सु. अ. पेडगांवकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
२. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र- 9, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
३. आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
४. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
५. अति. संचालक, कु.क. कार्यालय, पूणे 
६. सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, पुणे . 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
८. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
९. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 
११.कार्यासन अर्थसंकल्प/लेखा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग . 
१२.निवडनस्ती ( आरोग्य -७ . 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


